प्लास्टिक तसेच थर्माकॉल उत्पादनांवर बंदीच्या 
अनुषंगाने राज्यात पर्यावरण विषयक व्यापक 
जनजागृती अभियान राबविण्यासाठी महाराष्ट्र 
प्रदूषण नियंत्रण मंडळास अनुदान उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत.......... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. प्लास्टिक २०१९/प्र.क्र.६६/तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : २९ ऑगस्ट, २०१९ 


१. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं - २०१९/प्र.क्र. ४४/अर्थ- ३, दि. ०१.०४.२०१८ 

२. शासन अधिसूचना क्र. प्लास्टिक २०१८/प्र.क्र.९७/तां. क. १/दि. २३.०३.२०१८ 

३. माहिती व जनसंपर्क महासंचाळलनालयाचे कार्यालयीन आदेश क्र. वृत्तचित्र १८/पर्यावरण विभाग/ 
प्लास्टिक fart बंदी - जा. प्र./का.७/२९ दिनांक ११.५.२०१८ 

४.समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. १.७.२०१९ 

५.समक्रमांकाचे शुध्दीपत्रक दि. २३ जुले, २०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र. ४ मधील तिसऱ्या परिच्छेदातील तिसर्‍या ओळीत नमूद "सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदषण 
नियंत्रण मंडळ" ऐवजी "महाराष्ट्र प्रदषण नियंत्रण मंडळ" असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१९०९१७११४०३३६००४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Manohar 
R a m Cc h a n d r a 2 bb7b9a28cd6d8e2b 1 fa8f60d210258464e6ec 
B a n d p a tt e e204d02617fbb7ed6be3db6752c, cn=Manohar 


Digitally signed by Manohar Ramchand 
ON: ment of Maharashty 


iz 
= 


(मनोहर बंदपट्टे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

२. सदस्य सचिव महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ. 

३. संचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 

४. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
५. महालेखापाल १/२ (लेखा पिरक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

६. संचालक लेखाव कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 

७. निवड नस्ती. 


